सन २०१८,खरीप हंगामात शासनाने दुष्काळ 
केलेल्या भागात जनावरांच्या चारा छावणीची 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना देयक अदा 
करण्याकरीता लेखाशीर्ष (२२४५ ००७५ व 
(२२४५ २१४९) अंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन (आप.व्य.म.व पु.)विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-एससीवाय-२०२१/प्र.क.३२/म-११, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- २३.८.२०२२ 

वाचा:- 

१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एससीवाय-२०२१/प्र.क्र.३२/म-११,दि.३१.३.२०२२ 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.२०२२/स.संचा.ताळमेळ/नेआ/पाटं/ 

कावि-३४०, दि.१८.५.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


खरीप-२०१८ हंगामात झासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागातील जनावरांच्या चारा 
छावण्यांच्या औरंगाबाद जिल्ह्याकरीता अपुरा पडलेला अतिरिक्त निधी व जिल्हाधिकारी, बीड यांना ऑगस्ट 
अखेरपर्यंत लेखापरीक्षणाच्या अधिन राहून वितरीत करण्याकरीता राखीव ठेवलेल्या अनुदानाकरिता 
लेखाशीर्ष २२४५ ००७५ अंतर्गत रू.१३,०६,४४,६६८/- व २२४५ २१४९ अंतर्गत रू. ४,६८,१९,४१०/- असा 
एकूण रू.१७,७४,६४,०७८/- इतका निधी विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, दिनांक ३१.३.२०२२ रोजी तांत्रिक कारणामुळे बीडीएस न 
निघाल्याने लेखाज्लीर्ष २२४५ ००७५ अंतर्गत रू.१३,०६,४४,६६८/- व लेखाशीर्ष २२४५ २१४९ अंतर्गत 
रू.२,३२,२३,४५१/-असे एकूण रू.१५,३८,६८,११९/- इतका निधी आहरित करता न आल्याचे विभागीय 
आयुक्त, औरंगाबाद कार्यालय यांनी संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये कळविले असून, सदर निधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत विनंती केलेली आहे. त्यानुसार सदर निधी विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना खरीप-२०१८ हंगामात शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या 
भागातील जनावरांच्या चारा छावण्यांच्या औरंगाबाद जिल्हयाकरीता अपुरा पडलेला अतिरिक्‍त निधी व 
जिल्हाधिकारी, बीड यांना ऑगस्ट,२०२० अखेरपर्यंत लेखापरीक्षणाच्या अधिन राहून वितरीत करण्याकरीता 
राखीव ठेवलेल्या अनुदानाच्या वितरणाकरीता आवश्‍यक निधी पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२१/प्र.क.३२/म-११, 


अ. | जिल्हा दि.३१.३.२०२२ च्या शासन दि.३१.३.२०२२ रोजी तांत्रिक | वितरीत करावयाचा निधी 
क्र. निर्णयानुसार वितरीत करण्यात | कारणामुळे आहरित करतान | (रक्कम रूपयात) 
आलेला निधी आलेला निधी 
लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष 
२२४५ ००७५ । २२४५ २१४९ | २२४५ ००७५ | २२४५२१४९ । २२४५ ००७५ २२४५ २१४९ 
a> | औरंगाबाद | ६,३३,७८६ १,४८,९१६ ६,३३,७८६ १,४८,९१६ ६,३३,७८६ १,४८,९१६ 
२ बीड १३,००,१०,८८२| ४,६६,७०,४९४ | 93,00,90, 222] २,३०,७४,५३५ | १३,००,१०,८८२ | २,३०,७४,५२३५ 


एकूण  १३,०६,४४,६६८ | ४,६८,१९,४१० | १३,०६,४४,६६८ | २,३२,२३,४५१ | १३,०६,४४,६६८ | २,३२,२३,४५१ 


२. सन २०२२-२३ या चालू वित्तीय वर्षामध्ये मागणी क्र.सी-६,२२४५, नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ 
सहाय्य,०१, अवर्षण,१०१,अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकांनुसार खर्च (९१)(०२३) 

जनावरांच्या छावण्यांमध्ये चारा, पाणी, औषधे यांचा पुरवठा आणि छावण्यापर्यंत चाऱ्याच्या वाहतुकीचा खर्च 
(अनिवार्य),३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२४५ ००७५) व मागणी क्र.सी-६,२२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या 
निवारणासाठी सहाय्य, (९२) (०७) वैरण पुरवठा (अनिवार्य) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२४५ २१४९) या 
लेखाशिर्षाखाली पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधी मधून (0.24% प्रशासकीय खर्चासह) 
एकूण रुपये रू.१५,३८,६८,११९/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी अडोतीस लक्ष अडूसष्ट हजार एकशे एकोणास 
wad) इतका निधी विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांना अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येत 
आहे. सदर निधी त्यांनी तात्काळ जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद व बीड यांना वितरीत करावा. 

३. सदर निधी मिळाल्यापासून चारा छावणी देयकाच्या अदायगीचे काम त्वरीत पूर्ण करावे, चारा 
छावणीबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि.३१.३.२०२२ मधील परि.३ मध्ये नमूद शासन निर्णय, शासन 
परिपत्रक व शासन पत्रामधील अटी, शार्ती व सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

४. वितरीत निधी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (Personal Ledger Account) अथवा बँक खात्यातन ठेवता तो 
छावणी चालकांना थेट Electronic Clearing Services द्वारे वितरीत केला जाईल, या अटींच्या अधिन निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. तरी त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. 

५. सदर निधीचे वाटप अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांना करण्यात 
येत आहे. निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे, 

याची विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी खातरजमा करावी. तसेच निधीच्या वाटपाचे लेखे, अभिलेखे / 

नोंदवह्या विहित कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरित व वितरीत करणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर अदयावत 

ठेवण्यात याव्यात. तसेच झालेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालय व महालेखाकार कार्यालयात नोंदविण्यात 

आलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घेऊन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र या विभागाकडे तात्काळ सादर करावे. 

तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. वितरीत 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून जर काही रक्‍कम खर्ची पडणार नसेल तर ती रक्‍कम विहित वेळेत शासनास 

प्रत्यार्षित करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२१/प्र.क.३२/म-११, 


६. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी अनुदान वाटपाची एक प्रत मा.प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व 
पुनर्वसन) यांना न चुकता सादर करावी. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कोषागार/उपकोषागार यांच्याकडे 
पाठविण्यात येणाऱ्या बिळासोबत जोडल्या जाणाऱ्या संगणक fade गौण/उपशिर्षाच्या संगणक 
संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा, असे आदेश कृपया संबंधित अधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
दयावेत. तसेच कोषागारातून/ उपकोषागारातून आहरित केलेल्या रकमेचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
७. UT aI शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून दरमहा करण्यात आलेल्या खर्चाचा 
तपशील केंद्र शासनाने तयार केलेल्या www.ndmis.mha.gov.in या प्रणालीमध्ये संबंधित जिल्हयांनी 
भरावा. सदर माहिती या प्रणालीमध्ये न भरल्यास पुढील निधी वितरीत केला जाणार नाही. 
की सदर शासन fre वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१८५/२०२२/व्यय-९, 
दिनांक १०.६.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र्‌, सदर शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०८२३११४०५२५३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Audumbar 


Dharurkar 
Date: 2022.08.23 11:44:42 +05'30' 
(संजय औ.धारूरकर ) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
२) मा.विरोधी पक्ष नेता ( विधानसभा/ विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
3) मा. प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन), यांचे स्विय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
४) विभागीय आयुक्त,औरंगाबाद 
५) महालेखापाल १/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई / नागपूर (3 प्रती) 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हाधिकारी,औरंगाबाद व बीड 

७) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य 

८) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-६/व्यय-९), मंत्रालय, मुंबई 

१०) कार्यासन अधिकारी (म-७), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
११) निवडनस्ती,(कार्यासन म-११) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


